छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व 
मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या 
कंपनीसाठी आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करीता 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : सारथी-२०२१/प्र.क्र. ५४/का.१४२५ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:-०१ जुले, २०२१ 


संदर्भ : १) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ ३, 
दि.०६/०४/२०२१ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.२४ जून, २०२१ 
ज्ञापन-: 
वित्त विभागाने शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८/अर्थ ३, दि.०६/०४/२०२१ व शासन 
निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, २०२१ अन्वये काही विशिष्ट उद्दिष्टांकरीता ५ ते 
१०% च्या मर्यादेत निधी वितरीत करणेबाबत तात्पुरती व्यवस्था केळेली आहे. त्यास अनुसरून “अधिदान 
व लेखा अधिकारी”, मुंबई यांना असे कळविण्यात येते की, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व 
मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनी साठी “१०-कंत्राटी सेवा”, “३१-सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)” व “३६-सहायक अनुदाने (वेतन)” तसेच “११-देशांतर्गत प्रवास खर्च” या उद्दिष्टांसाठी (दि.३० 
सप्टेंबर २०२१ पर्यंतच्या सहामाही अत्यावश्‍यक खर्चासाठी) खालीलप्रमाणे अनुदान वितरीत करण्यास 


शासन या ज्ञापनाव्दारे मंजूरी देत आहे. “बीम्स” प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानाचा 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


(रूपये कोटीत) 
अ.क्र. | उद्दिष्ट मंजूर अनुदान वितरीत केलेली वितरीत करावयाचे 
टक्केवारी अनुदान 
१०-कंत्राटी सेवा ३.०० २५% ०.७५ 
2 ३१-सहायक अनुदाने १४५.०० १०% १४.५० 
(वेतनेतर) 
३६-सहायक अनुदाने (वेतन) | २.०० २५% ०.५० 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च 1०.०१ | १०% ०.००१ 
एकूण १५.७५१ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सारथी-२०२१/प्र.क्र. ५४/का.१४२५ 


२. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनीसाठी 
आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ या करीता अनुदान उपरोक्‍त एकूण रु.१५.७५१ कोटी इतका निधी कोषागार 
कार्यालय, पुणे यांना आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय 
नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी, शर्तीचे पालन करणे ही जबाबदारी 
व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे 
यांची राहील. तसेच उपरोक्त मंजूर केलेले एकूण रु. 94.049 कोटी इतके अनुदान हे नमूद उद्दिष्टांसाठीच 
उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत खर्च होईल याची व्यवस्थापकीय संचालक, सारथी, पुणे यांनी खबरदारी घ्यावी. 
३. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनीसाठी 
आर्थिक वर्ष सन 2029-22 या करीता अनुदान या बाबींवर होणारा खर्च "मागणी क्र.ओ-२ लेखाशिर्ष २२२५ 
एफ ५२१" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालून सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर झालेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
४. उपरोक्त ज्ञापन वित्त विभागाचा अनौ.सं.क्र.२५६/२७१/व्यय८, दि.१४/०६/२०२१ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षः महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन ज्ञापन 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२१०७०११७२००५२४१६ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Deepak 

Shivajirao Desai : 
(दी. शि. देसाई) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा.उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सह सचिव, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

५. अध्यक्ष,छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारभ), पुणे ४११ ००१ 

६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१०.अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

११.मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री(सामाजिक न्याय) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सारथी-२०२१/प्र.क्र. ५४/का.१४२५ 


१२.मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

१३.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

१४. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

१५.आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे 

१६.आयुक्‍्त,शालेय शिक्षण, पुणे 

qo. sya, कौशल्य विकास, नवी मुंबई 

१८.आयुक्‍्त, कृषी, पुणे 

१९.आयुक्त, क्रिडा व युवक कल्याण, पुणे 

२०.आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे 

२१.आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 

२२. जिल्हाधिकारी (सवी 

२३.व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी), पुणे ४११ ००१ 

२४.सह सचिव/उप सचिव (सर्वी नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

२५.निवडनस्ती (का.१४२५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


